Tay वसंतदादा पाटील शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
सांगली या संस्थेस राज्य योजनांतर्गत 
फर्निचर खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वैशिवि २०२४/प्र.क्र.५६/प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: २८ मार्च, २०२४ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः वैशिवि- 
२०२४/प्र.क्र.५६/प्रशासन-२, दिनांक १४.०२.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक १४.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णया मधील परिच्छेद क्र. २ 
मध्ये 
मागणी क्रमांक - एस-४ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण,प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा - राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(०३)(०८) - पद्मभुषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय,सांगली 
१३ - कार्यालयीन खर्च (२२१०-१६७२) 
या ऐवजी 
मागणी क्र.एस-४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३  - वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा, 


१०५ (03) - वैद्यकीय महाविद्यालये 
(00) (३७- पद्मभुषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय,सांगली 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


असे वाचावे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः वैशिवि २०२४/प्र.क्र.५६ /प्रशासन-२, दि. २८ ATA, २०२४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१९३१३०३५१३ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by MAHADEO 
GIRDHARI JOGDAND. 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MA H A D EO MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 

EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=0477d837dc0b00fc2cbd45d17 


d07c625c3417378f97d493a8a277faa29F 
65459, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


serialNumber=C1 DO8CFDEE92DA209D 
J OG DA N D 709F5456D9EDE95236B8A8E7E2A2801 

B8FED03DCF793D3, cn=MAHADEO 

GIRDHARI JOGDAND 

Date: 2024.03.28 08:59:27 -07'00' 


(महादेव जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


मुंबई 


३. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 


. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

. अधिष्ठाता, संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय. 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र V2, नागपूर/मुंबई. 
. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

= 


वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१०. कक्ष अधिकारी (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


